प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
(रामेती), पुणे या संस्थेमधील सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ 
या पदाची वेतनश्रेणी उन्नत करुन, प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्ती देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रतिनि-२०२३/प्र.क्र.११२/प्रशि-४ (१२-अ) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ११ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ:१. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/कार्यासन १२, दि.१७.१२.२०१६ 
२. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.५१०/कार्यासन १२, दि.१६.०२.२०१८ 
३. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. यशादा-२०१४/४४१/प्र.क्र.९३/१४/१२-अ, दि.११.०५.२०१५. 
४. शासन पत्र सा.प्र.वि.क्र.टीआरएन २०२२/प्र.क्र.६१/२२/१२-अ, दि.११.११.२०२२. 
५. प्राचार्य प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (रामेती) पुणे यांचे पत्र क्र.रामेती पुणे/राप्रधो 
/आस्था/पदे भरती/११९९/२२, दि.१७.१०.२०२२ 
६. वित्त विभाग यांचे पत्र क्र.संलेको-२०२३/प्र.क्र.१२४/कोषा (प्रशा-२), दि.२६.०९.२०२३. 


शासन निर्णय:- 

प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या प्रशिक्षण संस्थेत सहायक प्राध्यापक 
वर्ग-१ (वेतनश्रेणी एस-१९-५५१००-१७५१००) या रिक्‍त असलेल्या पदाकरीता प्रतिनियुक्ती धोरणाच्या प्रचलित 
कार्यपध्दतीनुसार श्री.अतुल अंबादास गावडे, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, उपसंचालक (वेतनश्रेणी-एस-२३-६७७००- 
२०८७००) यांना प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेत सहायक प्राध्यापक 
वर्ग-१ या पदावर खालील Tea नमूद केल्यानूसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र. नाव/पदनाम/वेतनश्रेणी ।मुळ प्रशासकीय | प्रतिनियुक्‍तीचे पद/ | प्रतिनियुक्‍तीचा | प्रतिनियुक्‍तीचा 
विभाग वेतनश्रेणी दिनांक कालावधी 
१ | श्री.अतुल अंबादास गावडे | वित्त विभाग | सहायक प्राध्यापक वर्ग-१५ आदेशाच्या आदेशाच्या 
उपसंचालक, एस-१९ दिनांकापासून | दिनांकापासून 
महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (५५१००-१७५१००) ३ वर्ष 
एस-२३-(६७७००-२०८७००) 


२. त्यानुसार वित्त विभागाने श्री.अतुल अंबादास गावडे,यांच्या प्रतिनियुक्‍तीची नोंद घेऊन आवश्‍यक ती कार्यवाही 
करावी. 


3. तसेच श्री.अतुल अंबादास गावडे, हे प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेतील 
सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ (वेतन श्रेणी एस-१९-५५१००-१७५१००) या पदावर कार्यरत असेपर्यंत या पदाची वेतनश्रेणी 
एस-२३-६७७००-२०८७०० या श्रेणीमध्ये उन्नत करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानंतर सदर सहायक 
प्राध्यापक वर्ग-१ हे पद आपोआप मूळ वेतनश्रेणीत अवनत होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-२०२३/प्र.क्र.११२/प्रशि-४ (१२-ओ) 


४. सदर प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा...) नियम १९८१ च्या परिशिष्ट- 
२ मधील खालील अटी व arcifear अधीन राहील. :- 
१) प्रस्तुत प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी संबंधित विभागास लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने 
सेवेची आवश्‍यकता वाटल्यास सदर अधिकाऱ्यास परत बोलविण्यात येईल. प्रादेशिक कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (रामेती) पुणे या संस्थेस वरील कर्मचा-याच्या सेवेची आवश्‍यकता नसल्यास 
संबंधितांना ३ महिन्याची नोटीस द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे, ARIAT सदर बाब अवगत करण्यात यावी. 
२) प्रतिनियुक्तीवर असतानाच्या कालावधीतील वेतनाचा/रजा वेतनाचा खर्च प्रादेशिक कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (रामेती) पुणे या संस्थेने करावा. 
३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा...) नियम १९८१ च्या परिशिष्ट-४ मध्ये विहित 
केलेल्या दरानुसार प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (रामेती) पुणे या संस्थेकडून रजा 
वेतन व निवृत्ती वेतन अंशदान देण्यात यावे. 
४) सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी मधील वर्गणी चालू ठेवण्यात यावी. 
५) संबंधित अधिकार्‍याविरुद्ध विभागीय चौकशी करावयाची झाल्यास त्यांच्या सेवा मूळ विभागाकडे 
परत करण्यात याव्यात. 
५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.४००/सेवा-९,दि.२६.१०.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२१११२२३०८३४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SMITA PRASAD JOSHI 
S M | TA > R A S A D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISRTATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d759e39e5 163375d3782e5f6bef7/edf6a25c72797 123cdaa86 
acd09edf52baf1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


JOSHI mie rere reer or alia 
(स्मिता जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२) अ.मु.स.(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) महासंचालक, Fara, पुणे 
४) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
५) आयुक्त, धुळे महानगर पालिका, धुळे 
) 
) 
) 
) 


६) उपसचिव, कोषा (प्रशा-२), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७) प्राचार्य, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (रामेती) पुणे 
८) मुख्य लेखापरीक्षक, धुळे महानगर पालिका, धुळे 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०) लेखाधिकारी, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (रामेती) पुणे 
११) श्री.अतुल गावडे, मुख्य लेखापरीक्षक, धुळे महानगर पालिका, धुळे 
१२) वित्त विभाग, कार्यासन सेवा-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 


१) अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय्य सहायक, मंत्रालय ,मुंबई-४०० ०३२. 
२) निवडनस्ती/प्रशि-४ (92-31) . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


